हॉटेल आस्थापनांच्या वेळा 
विनियमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आरईएच-०८१४/प्र.क्र.५७७/विझ्ा-५. 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १७ जून, २०१७. 


१) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच 09¢¢/faan-4, गृह विभाग (विशेष), 
दिनांक १० मार्च, १९८९. 


२) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९६/१५०/विझा-५, गृह विभाग (विशेष), 


दिनांक ९ ऑक्टोबर, १९९७. 


३) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९९/८५/विशा-५, गृह विभाग (विशेष), 
दिनांक ५ जून, १९९९. 

४) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९९/१२४/विशा-५, गृह विभाग (विशेष), 
दिनांक ९ सप्टेंबर, १९९९. 

५) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९९/८५/विज्ा-५, गृह विभाग (विशेष), 
दिनांक २४ मे, २००१. 

६) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच २०११/१०६/विशा-५, गृह विभाग (विशेष), 
दिनांक ०३ डिसेंबर, २०११. 

७) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र.आरईएच २०११/१०६/विझा-५, गृह विभाग (विशेष), 
दिनांक ८ जून, २०१२. 

८) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र.आरईएच ०८१४/५७७/विझा-५, गृह विभाग (विशेष), 


दिनांक १ ऑगस्ट, २०१६. 

परिपत्रक 

संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये राज्यात हॉटेल आस्थापनांमध्ये खाद्यपदार्थ व मद्य 
पुरविण्याच्या वेळांबाबत तसेच हॉटेल आस्थापना बंद करण्याच्या वेळांबाबतची मार्गदर्शक तत्वे विहीत 
करण्यात आली आहेत. 
२. सदर परिपत्रकानुसार शिर्डी, जि.अहमदनगर येथीळ हॉटेल आस्थापनांमध्ये रात्री १०.०० 
वाजेपर्यंत खाद्यपदार्थ व मद्य पुरविण्यास तसेच हॉटेल आस्थापना रात्री ११.३० वा.बंद करण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून हॉटेल आस्थापनांची वेळ वाढविण्याबाबत 
प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार शिर्डी, जि. अहमदनगर येथील साई मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या तसेच 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आरईएच-०८१४/प्र.क्र.५७७/विशा-५ 


परराज्यातून रात्री उशिरा येणाऱ्या भाविकांसाठी रात्री उशिरा जेवणाची सोय उपलब्ध होण्यासाठी 
शिर्डी, जि.अहमदनगर येथील हॉटेल आस्थापनांमध्ये रात्रौ.११.३० वाजेपर्यंत फक्त खाद्यपदार्थ 
पुरविण्यास तसेच आवरा-आवर करण्यासाठी हॉटेल आस्थापना रात्रौ १२.३० वाजता बंद करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७०६१७१२३५५६४७२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shashank R Sawant 


S h h k DN: c=IN, o=Government Of 
7 a S ग ठे Nn Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6038c3211881ff76a4b413715 


1dbccb4aeafc1f32d83b3a3af647a53e3 
a W a Nn ८20966, cn=Shashank R Sawant 
Date: 2017.06.17 12:33:46 +05'30' 


(शा.र.सावंत) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, जिल्हा अहमदनगर. 
2) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

३) मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

8) मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

4) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

&) मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) मा.प्रधान सचिव (अ.व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा.प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१० मा.प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

११) मा.प्रधान सचिव, (कामगार) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक विभाग, नाशिक. 

१४ जिल्हाधिकारी, अहमदगनर 

१५ पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 

१६ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, शिर्डी पोलीस ठाणे, शिर्डी, जि.अहमदनगर. 

१७ निवड नस्ती/ विशा-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


